वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या ऑगस्ट ते डिसेंबर, 
२०१९ या महिन्यांसाठी आर्थिक तरतुदींचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय, क्र.कॅशाफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१ 
नविन प्रशासन भवन, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:- अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक, गृहनिर्माण विभाग, क्र.कॅडाफ्ळो-२०१९/प्र.क्र.१९/अर्थ, 
दिनांक ३१ जुले, २०१९. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याखाळील सक्षम प्राधिका-यांच्या कार्यालयांचे वेतन, 
अतिकालिक भत्ता, दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, देशातंर्गत प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, 
भाडेपट्टी व कर तसेच संगणक खर्च अदा करण्याकरिता सन २०१९-२० करिता 
रु.२,७०,८०,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सत्तर लाख Vall हजार फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर असून, ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१९ या पाच महिन्यांसाठी 
रु.४९,६५,०००/- (रुपये एकोणपन्नास लाख पासष्ट हजार फक्त) इतक्या आर्थिक तरतुदींचे 
वाटप वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आलेले आहे. यापैकी ऑगस्ट 
ते डिसेंबर २०१९ या पाच महिन्यांसाठी रु.२९,७९,००० (रुपये एकोणतीस लाख एकोणएऐंञी 
हजार फक्त) इतक्या आर्थिक तरतुदींचे वाटप, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याखाळील सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या कोकण, पुणे, नाशिक व नागपूर या कार्यालयांना सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित कार्यालयांनी प्राप्त तरतुदींमधून अत्यंत आवश्‍यक व अनिवार्य खर्च माहे 
ऑगस्ट २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी करावा. सदर खर्च 
करतांना वरील संदर्भ क्रमांक १ येथे उल्लेखित शासन परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची 
खबरदारी घ्यावी. तसेच, प्रत्येक देयकावर अचूक लेखाशीर्ष व १० अंकी संगणक संकेतांक 
टाकण्याची खबरदारी घ्यावी. प्रत्येक महिन्याचा झालेला खर्च प्रपत्र १० मध्ये पुढील ३ 
महिन्याच्या ५ तारखेपुर्वी शासनास उपलब्ध करुन द्यावा. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी 
महालेखापाल कार्यालयाशी संर्पक साधून खर्चाचा ताळमेळ घालावा. कार्यक्रमावरील खर्चाचा 
तपशील योजना माहिती प्रणालीमध्ये (MP SIMS) मध्ये दर्डविण्यांत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१ 


३. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक क्यू-२, मुख्य लेखा PY “२०७०-इतर 
प्रशासनिक सेवा, उपशिर्ष-८०० इतर खर्च (००), (००) (०२) मुंबई भाडे नियंत्रण 
अधिनियमाखालील सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या आस्थापनेचे कार्यालय (२०७० ०५१२) (दत्तमत) 
योजनेतर” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२८१२३५०९५८०९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नांवाने 
F a ro O q A h mM ed : ल; ५ : rm : ri Noorkhan Path 


4.20=87 10a75e5d45e9ece43bf14a0466b5933cf850802ac2a6564b 
406784d303439, 


ber=587f2890baec 1d472c7d603da44bbe3ab165e637d985 
oor h an Fra h OND 5०७०८७७ en-Farooq Ahmed Noo 


2019.08.28 12:41:21 +05'30' 


(फा.नू. पठाण 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
) महालेखापाल 9/2, ( लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण विभाग, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पुर्व), मुंबई Yoo ०५१. 

४) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभाग, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, नागपूर. 

५) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, पुणे विभाग, गृहनिर्माण भवन, 
आगरकर नगर, पुणे. 

६) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नाशिक विभाग, जुने महसूल 
आयुक्‍त कार्यालय, RAT क्रमांक ९, नाशिक रोड, नाशिक. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

८) निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/नाशिक. 

qo) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

99) निवडनस्ती (गृनिधो-१). 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१ 


शासन निर्णय, क्र.कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.3७/गृनिधो-१, दि.२७ ऑगस्ट, २०१९ चे 


सहपत्र. 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ऑगस्ट ते डिसेंबर या पाच महिन्यांसाठी मंजूर करण्यात 


आलेल्या तरतुदींचे वाटप दर्शविणारे विवरणपत्र. 


मागणी क्रमांक PY-2, लेखा शिर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, ८०० इतर खर्च (००) (००) 
(02) मुंबई भाडे नियंत्रण अधिनियमाखाळील सक्षम प्राधिका-यांच्या आस्थापनेचे कार्यालय 


(दत्तमत) (२०७० 0492)” 


(आकडे रुपयांत) 
अ.क्र तरतुदीच्या बाबी कोकण | पुणे | नाशिक | नागपूर | एकूण 

१ ०१, वेतन ६,२९,९१० | ६,२९,९१० | ६,२९,९१० | ६,२९,९१० | २५,१९,६४० 
२ | ०३, अतिकालिक भत्ता २४० २४० २४० २४० ९६० 
३ ०६, दूरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क ३,३०० ३,३०० ३,३०० ३,३०० १३,२०० 
४ | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३,३०० ३,३०० ३,३०० ३,३०० १३,२०० 
५ | १३, कार्यालयीन खर्च ६,६०० ६,६०० ६,६०० ६,६०० २६,४०० 
६ १४, भाडेपट्टी वकर ९९,००० ९९,००० ९९,००० ९९,००० ३,९६,००० 
७ | १७, संगणक खर्चे २,४०० २,४०० २,४०० २,४०० ९,६०० 

एकूण ७,४४,७५० | ७,४४,७५० | ७,४४,७५० | ७,४४,७५० | २९,७९,००० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


